कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह येथे सर्कल-१ ते ३ 
आणि मुख्य इमारतीसमोर ग्रील बसविण्यास 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीएलडी २००५/प्र.क्र.२६/पीआरएस-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, दिनांक : २ मार्च, २००५. 


वाचा:-१) शासन निर्णय क्र.बीएलडी २६९६/४/८२/पीआरएस-२, दि.१३.२.१९९७. 
२) कारागृह महानिरीक्षणालयाचे पत्र क्र.बीएलडी/२७९४/४०३५/कक्ष-३/ 
७९२६/पुणे-१, दि.३०.८.२००४. 


शासन निर्णय :- कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह येथे सर्कल नं.१ ते ३ मधील सुरक्षा भिंतीचे 
बांधकामासाठी रु.१,४८.२३७/- आणि मुख्य प्रवेशद्वारासमोर संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी 
रु.३.३५.९२७/- शी एकूण रु.४,८४,१६४/- इतक्या खर्चाच्या रकमेस उपरोक्त संदर्भ 
क्र. च्या शातन 'नेर्णयान्वये प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आलेली आहे. त्याऐवजी सर्कल 
क्र.१ ते ३ मध्ये दगडी भिंत ऐवजी लोखंडी ग्रील बसविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


2. कारागृहाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने दगडी सुरक्षा भिंत असली तर 
भिंतीपलीकडील लोकांची ये-जा अथवा इतर कार्यवाहीची दृष्ये दिसू शकत नाहीत. तसेच 
कैद्यांनी पलायन करण्याच्या प्रयत्न केला तरी सुरक्षा भितीपलीकडील त्यांच्या हालचाली 
रक्षकांच्या त्वरीत नजरेत याव्यात या उद्देशाने उपरोक्त बदल करावयाचा ठरले असून 
याबाबत दि.२६.११.२००३ रोजी मा.प्रधान सचिव (तुरुंग) यांचे समवेद झालेल्या बैठकीत 
सदर निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सदर बांधकामाचा समादेश केंद्र पुरस्कृत कारागृह 
सुधारणा योजनेच्या आराखडयात केला असून याकरीता विभागाचे मागणी क्र.बी-५, मुख्य 
लेखाशिर्ष "२०५६-तुरुंग, १०१-तुरुंग, केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (०९) कारागृह सुधारणा 
योजना (२०५६-०१८-९) योजनेतर/दत्तमत" या लेखाशिर्षाखाली तरतूद केली आहे. त्या 
अनुषंगाने कारागृह महानिरीक्षणालयाने त्याचे उक्त संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये सुधारीत 
द्रसूचीनुसार कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह येथे सर्कल ५ ते ३ पर्यंत स्टील ग्रीलची सुरक्षा 
भिंत गांधण्यासाःठी रु.१,८९,५००/- व मुख्य प्रवेशद्वारावरील सुरक्षा व्यवस्थेसाठी 
रु.३,०३,८९०/- अरे एकूण रु.५,०३,३९०/- इतक्या रकमेचे खर्चाचे अंदाजपत्रक 
प्रशासकीय मान्यतेस्णठी सादर केले आहे. 


2. उण्रोक्‍्त परिस्थितीत कारागृहाची सुरक्षितता, कामाची निकड व कैदयाच्या 
सुरक्षा व्यवस्थेत होणारी ae या बाबी लक्षात der उपरोक्‍त संदर्भ क्र.१ च्या शासन 


1 


निर्णयान्वये कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह येथे सर्कल नं.१ ले 3 मधील सुरक्षा भिंतीचे 

बांधकामासाठी रु.१,४८,२३७/- आणि मुख्य प्रवेशद्डारासमोर संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी 
रु.३,३५,९२७/- इतक्या खर्चास पूर्वी दिलेली प्रशासकीय मान्यता रद्द करुन त्याऐवजी 
आता कारागृह महानिरीक्षणालयाने संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये सुधारीत सादर केलेल्या 
कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृहाच्या येथे whe नं.१ ते ३ पर्यंत स्टील ग्रील सुरक्षा भित 
बांधण्यासाठी रु.१,८९,५००/- व मुख्य प्रवेशद्वारासमोर संरक्षक भिंत बाधण्यासाठी 
रु.३,९३,८९०/- असे एकूण ५,०३,३९०/- (रुपये पाच लाख तीन हजार तीनशे नव्वद 
फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रक व नकाशास शासन याद्वारे प्रशासकीय मान्यता देत 
आहे. 


¥. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष “२०५६-तुरुंग, 
१०१-तुरुंग, केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (०९) कारागृह सुधारणा योजना (२०५६-०१८-९) 
योजनेतर/दत्तमत" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र १०००/प्र.क्र.४६/ 
२००१/विनियम, दि.११ जुलै, २००१ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, 
भाग-पहिला, उप विभाग एक ते पाच मधील विभाग प्रमुखांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने 
PATTI aN 
( आ. ग. परदेशी ) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्रे शासन,गृह विभाग. 


कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


महालेखापाल-१ (लेखा व अनुझेयला / लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर 

अवर सचिव,बीयुडी-१,गूह विभाग,मंत्रालय,मुंबइ-३२ 

निवड नस्ती,पीआअरएस-२,गृह विभाग,संत्रालय,मुंबई-३२ 


wees 


2 


